RNINo . MAHBIL / 2012147976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - २३ ] 


मंगळवार, जुलै ३०, २०१ ९ / श्रावण ८ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ५ 


असाधारण क्रमांक २३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


६ 


क्रमांक न.पा. / आरआर-१३७९/ २०१९ .--- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत) 
नियम , २०१०, नियम ६ अन्वये प्रदान केलेले अधिकारानुसार मी , डॉ . अभिजीत चौधरी, जिल्हाधिकारी, सांगली या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , 
आष्टा नगरपरिषदेच्या दिनांक ६ जून २०१९ रोजी घेणेत आलेल्या विशेष सभेमध्ये खालील उमेदवार त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या नगरपरिषदेचे 
नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्त झालेले आहेत . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


नाव 


१ 


२ 


३ 


१ 


आष्टा नगरपरिषद , आष्टा 


मेथे दिपक विष्णू 


डॉ. अभिजीत चौधरी, 


जिल्हाधिकारी , सांगली. 


सांगली, १८ जून २०१९ . 


. 


BY COLLECTOR 


Order 


- 


No. NP /RR - 1379 /2019. — The provisions contained in the Rules of the Maharashtra Municipal Councils, 
and Nagarpanchayats (Qualifications and Procedure for Appointment of Nominated Councillors) Rules , 
2010. I, Dr. Abhijeet Choudhari, Collector of Sangli, hereby publish name of the Candidate nominated 
as Nominated Councillorin special meetings conducted by Ashta Nagarpalika on 6th June 2019 . 


( १ ) 


एच-२००, भाग एक - अ ( असा.) ( पु.वि.पु.) - २३ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ 


पुणे विभागीय पुरवणी, ३० जुलै २०१९ / श्रावण ८ , 


शके १ ९ ४१ 


Schedule 


Sr. No. 


Name 


w 


Nagarpalika Name 

2 
Ashta 


Methe Dipak Vishnu 


Dr. ABHIJEET CHOUDHARI, 

Collector, Sangli . 


Sangli , 18th June 2019 . 


आदेश 


क्रमांक पसन / कावि-६७८ / २०१९ .--- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ५१- अ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी, नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी, पुणे, या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , पुणे जिल्ह्यातील चाकण नगरपरिषदेच्या 
उपाध्यक्षपदाचेनिवडणुकीसाठी दिनांक १० जुलै २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये खालील सदस्य उपनगराध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले 
आहेत . 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


उपनगराध्यक्षांचे नाव 


१ 


२ 


३ 


१ 


चाकण 


धिरज प्रकाश मुटके 


नवल किशोर राम , 
जिल्हाधिकारी, पुणे. 


पुणे , ३० जुलै २०१ ९ 


Order 


- 


No. PSN /WS/678 /2019. - In exercise of the powers vested in me under Section 51- A of the 
Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act, 1965 , I, Naval Kishor 
Ram , Collector, Pune, hereby publish the name of person who has been declared elected as Vice 
President of Municipal Council, Chakan in special meeting conveyed on 10th July 2019 . 


Schedule 


Sr. No. 


Name of Vice -President 


Name ofMunicipal Council 

2 
Chakan 


3 


1 


Dhiraj Prarkash Mutke 


NAVAL KISHOR RAM , 

Collector, Pune. 


Pune, 30th July 2019 . 


आदेश 
क्रमांक पसन/ कावि-६७९/ २०१९ .-- महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ चे कलम १९ अन्वये 
मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी, पुणे , या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , पुणे जिल्ह्यातील बारामती 
नगरपरिषदेच्या प्रभाग क्रमांक ५-ब ( सर्वसाधारण ) करिता निवडणूक बिनविरोध झालेली असून , पुढील सदस्य नगरपरिषद सदस्य म्हणून 
निवडून आलेले आहेत. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ 


पुणे विभागीय पुरवणी, ३० जुलै २०१९ / श्रावण ८, शके १९ ४१ 


سه 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या नगरपरिषद 


शेरा 


सदस्याचे नाव 


प्रभाग क्रमांक / 
जागा क्रमांक 


१ 


२ 


سه 


४ 


१ 


सातव संगिता बाळासाहेब 


क्रमांक ५ - ब 


सर्वसाधारण 

नवल किशोर राम , 
जिल्हाधिकारी, पुणे 


पुणे , ३० जुलै २०१९ . 


ORDER 


- 


No. PSN /WS -679 / 2019. - In exercise of the powers vested in me under sub - section of 19 of the 
Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965. I, NavalKishor 
Ram , the Collector, Pune , hereby publish the name of the person who have been declared elected as 
Councillors of the Municipal Council, Baramati from the wards 5 - B in the Bye - Election . 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Name of Councillor 

Elected 


Ward No./ 
Seat No. 


Remarks 
(wheather the ward is 
reserved for, and if so , whom ) 


2 


3 


1 


Satav Sangita Balasaheb 


5 - B 


General 


NAVAL KISHOR RAM , 

Collector, Pune. 


Pune, 30th July 2019. 


प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , पुणे विभाग , पुणे यांजकडून 


- 


वाचा.-- ( १) संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय , मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक नपसु -२००१/सीआर- १-५ , दिनांक 

१ जानेवारी २००१ . 
(२ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचे आदेश क्रमांक - रानिआ / नप -२०१४/ प्र. क्र . १५/ का . -६, दिनांक 

२२ मे २०१५. 
( ३) विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन , पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक नपाप्र /१/ कावि -१८०१९ / 

२०१६, दिनांक १२ मे २०१६ . 
( ४) मा . उपसचिव, नगर विकास विभाग, यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक एमयूएन-२०१८ / प्र. क्र . ५३३ / नवि-१८ , दिनांक ८ 

मार्च २०१९ अन्वये अधिसूचना राजपत्र प्रसिद्ध दिनांक ९ मार्च २०१९. 
( ५) जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांचा प्रस्ताव क्रमांक कार्या-११/ नपा / एसआर-५८/ब/ २०१९ , दिनांक १२ जुलै २०१९, प्राप्त दिनांक 
१९ जुलै २०१९ . 

आदेश 


क्रमांक नपाप्र-१/ कावि-४८९ / २०१९ .--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम 
९ (२) मधील तरतुदीन्वये, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व आरक्षणासह राखून ठेवावयाच्या स्त्री सदस्य संख्या, तसेच अनुसूचित जाती व 
अनुसूचित जमातीसाठी राखून ठेवावयाची एकूण सदस्य संख्या सन २०११ च्या जनगणनेच्या लोकसंख्येनुसार निश्चित केलेली आहे. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ 


पुणे विभागीय पुरवणी, ३० जुलै २०१९ / श्रावण ८ , 


शके १ ९ ४१ 


, 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ चे कलम ७४ चे पोट-कलम (२) व (३) च्या परंतुकान्वये 
प्राप्त अधिकाराचा वापर करून संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांनी नगरपरिषदा/ नगरपंचायतीची सदस्य संख्या निश्चित 
करण्याचे अधिकार प्रादेशिक संचालक, नगरपरिषद प्रशासन यांना वाचामधील संदर्भ क्रमांक १ येथील आदेशान्वये प्रदान केले आहेत . संदर्भ 
क्रमांक ३ नुसार गडहिंग्लज नगरपरिषदेच्या १७ सदस्य संख्येबाबत राजपत्र प्रसिद्ध करणेत आले होते. परंतु , संदर्भ क्रमांक ४ नुसार 
नगर विकास विभागाने गडहिंग्लज नगरपरिषदेची हद्दवाढ करणेबाबत राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे . सबब, संदर्भ क्रमांक ५ अन्वये 
जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांनी हद्दवाढीनुसार गडहिंग्लज नगरपरिषदेची वाढीव सदस्य संख्या निश्चित करणेबाबत अहवाल सादर केला 
आहे . 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ मधील कलम ९ ( २) व संदर्भ क्रमांक १ येथील 
आदेशानुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन , पुणे विभाग, पुणे, गडहिंग्लज नगरपरिषदेची 
हद्दवाढ झालेने वाढीव सदस्य संख्या सोबतच्या परिशिष्ट " अ " मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत आहे. 

प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे 


परिशिष्ट " अ " 


जिल्हा कोल्हापूर 


अ.क्र . 


नगरपरिषदेचे निवडून 

द्यावयाची 


नाव 


सदस्य 


मागास 


राखून ठेवलेल्या सदस्यांची संख्या 

रकाना ७ पैकी महिलांसाठी राखून ठेवलेल्या जागेची विभागणी 
अनुसूचित अनुसूचित नागरिकांच्या महिला अनुसूचित अनुसूचित नागरिकांचा सर्वसाधारण 
जाती जमाती मागास 

जाती जमाती 

महिला 
साठी साठी प्रवर्गासाठी 

साठी साठी प्रवर्गासाठी 
(रकाना ४ (रकाना ५ (रकाना ६ 
पैकी) 

पैकी ) पैकी) 


संख्या 


w 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


७ 


८ 


१ 


१० 


११ 


गडहिंग्लज 


१ 


w 


१ ९ 


२ 


१० 


५ 


१ 


३ 


डॉ . दिपक म्हैसेकर , 
प्रादेशिक संचालक, नगरपरिषद प्रशासन तथा 

विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग , पुणे. 


पुणे, २ ९ जुलै २०१ ९ . 


BY REGIONAL DIRECTOR , MUNICIPAL ADMINISTRATION AND 

DIVISIONAL COMMISSIONER , PUNE DIVISION , PUNE 
Read .-- (1) Order No. Napasu - 2001/C . R. - 1-5 , dated 1st January 2001 of Director,Municipal Administration , 

Mumbai. 
(2 ) State Election Commission , Maharashtra State , Mumbai, D. O. Letter No. RNA /NP - 2014 /CR 

15/ Dask- 6, dated 22nd May 2015 . 
(3 ) Order of Regional Director, Municipal Admn . and Divisional Commissioner, Pune Division , 

Pune No. NPA/ WS- 18019/ 2016, dated 12th May 2016 . 
( 4) Deputy Secretary to Gov. No. MUN- 2018 /CR- 533 /UD- 18, dated 8th March 2019 and 

Notification, dated 9th March 2019 . 
(5 ) Collector , Kolhapur proposal No. Karya - 11/Napa / Sr. 58 / B / 19, dated 12th July 2019. Received 

by 19th July 2019 . 


Order 


No NPA - 1 /WS - 489/2019 .-- In exercise of the powers under Section 9 (2) of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 after taking into consideration the 
population figures of Census of India , 2011 ( including the population of Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes and Other Backward Class of Citizens ), the number of Councillors to be elected and the number 


6 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ 


पुणे विभागीय पुरवणी, ३० जुलै २०१९ / श्रावण ८, शके १९ ४१ 


of seats to be reserved for Women (including the seats belonging to SC /ST/ BC of Citizen ) and the number 
of seats to be reserved for SC /ST /BC of Citizen in respect of Gadhinglaj Municipal Council, Kolhapur 
district has to be fixed as per order mentioned at Reference No. 2 above. 

In exercise of the powers conferred by the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and 
Industrial Townships Act, 1965, Section 74 ( 2) and ( 3) Director, Municipal Administration has delegated 
the powers to fix the number of seats in respect to Municipal Councils vide its letter mentioned at Reference 
No. 1 above . By above Reference Nos . 3, 17 members were fixed for Gadhinglaj Municipal Council. But 
by Reference No. 4 Urban Development Department published Notification for altering the limits of 
Gadhinglaj Municipal Council. 

Now , Therefore, in exercise of the powers contained in sub - section (2 ) of Section 9 of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Township Act , 1965, the Regional Director of Municipal 
Administration , Pune Division , Pune , hereby fixes the number of seats as 19 for Gadhinglaj Municipal 
Council as shown in Annexure " A " . 

BY REGIONAL DIRECTOR , MUNICIPAL ADMINISTRATION AND 
DIVISIONAL COMMISSIONER , PUNE DIVISION , PUNE 

ANNEXURE " A " 


District Kolhapur 


Sr. 
No. 


Name of 

Nagar 
panchyat 


Total 
Number 

of 
Councillors 

to be 
elected 


No. of Seats reserved for 
S. C. S. T. Backward Women 

Class of 
Citizens 


Out of Col. 7 seats reserved for Women 
S.C. 

S.T. Backward General 
( out of (out of Class of Women 
col. 4 ) 

Citizens 
( out of 
col. 6 ) 


col. 5 ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


1 


Gadhinglaj 


19 


2 


0 


5 


10 


1 


0 


3 


6 


Dr. DEEPAK MHAISEKAR , 
Regional Director ,Municipal Administration 

and Divisional Commissioner, 

Pune Division , Pune . 


Pune, 29th July 2019 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIMANOJMANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


